इंडस्ट्रियल staged बिल्डींग, चर्चगेट 
येथील १ ल्या मजल्यावरील परिवहन 
आयुक्‍त कार्यालयाच्या ताब्यातील 
जागेचे भाडे अदा करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः एमव्हीडी-०६१७/प्र.क्र.१४७/परि-४ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई- ४०० ०३२ 
दिनांक: ०६ नोव्हेंबर, २०१७ 


वाचा : 
परिवहन आयुक्‍त कार्यालयाचे पत्र क्र.पकाभा(चर्चगेट)/११०१/नक्र०२/का१०(१) /जा.क्र.६७४१, 


दिनांक २८ एप्रिल २०१७ 


प्रस्तावना : 
इंडस्ट्रियल HIG बिल्डींग,चर्चगेट येथील पहिल्या मजल्यावरील मोटार वाहन विभागाच्या 


ताब्यात असलेल्या जागेचे क्षेत्रफळ ३१९७ चौ.फुट आहे. यापैकी ४४० चौ.फुट जागेत मोटार वाहन 


विभागाचे कार्यालय कार्यरत असून उर्वरित जागेत अपर जिल्हाधिकारी (अतिक्रमण) व महसूल व वन 


विभाग यांची कार्यालये कार्यरत आहेत. मोटार वाहन विभागाच्या ताब्यात असलेल्या जागेचे 


एप्रिल,१९९८ ते मार्च,२०१७ या एकूण कालावधीसाठी थकीत भाडे व त्यावरील व्याज अदा करण्याची 


बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय: 
इंडस्ट्रियल अँश्युरन्स बिल्डींग, चर्चगेट येथे कार्यरत असलेल्या मोटार वाहन विभागाच्या 


कार्यालयाचे एप्रिल १९९८ ते मार्च २०१७ या कालावधीचे थकीत भांडे रु.१०,६२,९३१/- + त्यावरील 


व्याज रु.८,०४,३४६/- असे एकूण रु.१८,६७,२७७/- (रुपये अठरा लक्ष सदुसष्ट हजार दोनशे 


सत्त्याहत्तर फक्त) इतके भाडे अदा करण्यास प्रशासकीय व वित्तीय मान्यता देण्यात येत आहे. 


यासाठीचा खर्च, मागणी क्र. बी-३, मुख्य लेखाशीर्ष २०४१- वाहनांवरीळ कर, (००) ००१, 


संचालन व प्रशासन (०१) परिवहन आयुक्त, (०१)(०१) आस्थापना-परिवहन आयुक्त, (अनिवार्य) दत्तमत, 


(२०४१ ००१८) १४ भाडेपट्टी व कर या लेखाशीर्षांतर्गत सन २०१७-१८ या आर्थिक वर्षाकरिता उपलब्ध 


असलेल्या अनुदानातून भागविण्यात यावा. 


शासन निर्णय क्रमांकः एमव्हीडी-०६१७/प्र.क्र.१४७/परि-४ 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१७११०६१६३५३७२९२९ असा आहे. हा आदेडा 


डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Kadam 0 ता 
ou=Home Department, postalCode=400032, 
D a tt at fa y ea etaralae 5b71aa23bf3ffa4e468df74 
92703428e9ad65c6cd7929992733 1e6f, 
Hanmant eee ती 
(द.ह.कदम) 
अवर सचिव, गृह (परिवहन) विभाग, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 
१. मा.राज्यपाल, यांचे सचिव 
२. मा.मंत्री (परिवहन) यांचे खाजगी सचिव 
३. मा.राज्यमंत्री (परिवहन) यांचे खाजगी सचिव 
४. महालेखापाल (लेखापरिक्षा// (लेखा वअनुज्ञेयता) महाराष्ट्र, 9/2, मुंबई/नागपूर 
६. परिवहन आयुक्त, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 
७. प्रादेशिक व्यवस्थापक, भारतीय आयुर्विमा महामंडळ, मुंबई 
८. परिवहन उप आयुक्त (प्रशासन / लेखा), परिवहन आयुक्त कार्यालय,मुंबई 
९. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई 


१०.निवासी लेखा परिक्षा अधिकारी, मुंबई 

११.उप सचिव नियोजन विभाग/वित्त विभाग,मंत्राळय,मुंबई 
१२.अवर सचिव (बीयुडी-१), गृह विभाग. 

१३.निवड नस्ती, परि-४. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


